RNI No.MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक २ ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४८ किंमत रुपये : १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 
संदर्भ : ( १ ) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०२१ / प्र.क्र . १ / का -८ , 

दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक विशा / ग्रामपंचायत पोटनिवडणूक / मनाई आदेश / ०६ / २०२१.– ज्याअर्थी , वरील संदर्भाधीन क्र . १ मधील अधिसूचनेनुसार राज्य 
निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांच्याकडून निधन , राजीनामा , अनर्हता किंवा इतर अन्य कारणांमुळे ग्रामपंचायतीतील रिक्त झालेल्या पदांच्या 
पोटनिवडणुकांसाठी पारंपरिक पद्धतीने राबविण्यात यावयाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहिर झालेला आहे . सदर पोटनिवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पासून लागू झालेली आहे . त्यामध्ये दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार असून , दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ 
रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे ; 

आणि ज्याअर्थी ग्रामपंचायत निवडणूक मतदान केंद्र व मतमोजणी केद्रांवर शांतता व सुरक्षितता राखण्याच्या दृष्टीने सदर ठिकाणी योग्य तो 
प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते . 

त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थितीत मी , “ जय जीत सिंह ” पोलीस आयुक्त , ठाणे मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ -२ भिवंडी , अंतर्गत निजामपुरा पो.स्टे . हद्दतील 
कांबे या ग्रामपंचायतींची पोटनिवडणूक असलेल्या कार्यक्षेत्रातील मतदान केंद्र व शांतीनगर पो.स्टे हद्दीतील पंचायत समिती कार्यालय , भिवंडी हे 
मतमोजणी ठिकाण त्याचप्रमाणे परिमंडळ -४ उल्हासनगर अंतर्गत अंबरनाथ पो.स्टे . हद्दीतील पंचायत समिती कार्यालय , अंबरनाथ येथे बिनविरोध 
निवडून आलेल्या उमेदवारांचे प्रमाणपत्र वाटप केंद्र या इमारतींच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात खालील व्यक्तींशिवाय अन्य व्यक्तींस प्रवेश 
करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 

( १ ) नियुक्त केलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी / निरीक्षक 
( २ ) मतदान / मतमोजणी अधिकारी / कर्मचारी 
( ३ ) मतदार ( मतदानाचे दिवशी ) 
( ४ ) प्रत्येक उमेदवार त्यांचे सोबत एका वेळी एकच निवडणूक प्रतिनिधी 
( ५ ) निवडणुकीशी संबंधित कामावर असलेले अधिकारी व कर्मचारी 
( ६ ) मतदारांचे कडेवर असलेले लहान मुल ( मतदानाचे दिवशी ) 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


( ७ ) ज्या व्यक्तीस मदतीशिवाय चालता येत नाही किंवा मत देता येत नाही अशा अंध किंवा अपंग व्यक्तीला सोबत करणारी व्यक्ती 
( मतदानाचे दिवशी ) . 


7 


2 


तसेच १ ) मतदान केंद्रांचे ( इमारतीचे ) पासून १०० मीटर परिसराचे आतील सर्व व्यावसायिक दुकाने , रेस्टॉरन्ट , टपऱ्या , स्टॉल ( अत्यावश्यक 
सेवा वगळून ) सर्व आस्थापना बंद ठेवाव्यात . 

( २ ) मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात मोबाईल , फोन , टॅब , कॉडलेस फोन इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू इत्यादी नेण्यास प्रतिबंध 
जाहीर करीत आहे . 

( ३ ) विविध पक्षांचे कार्यकर्त्यांचे निवासस्थाने १०० मीटर आतील परिसरात असल्यास त्याठिकाणी राहणारे कुटुंब व इतरांनी प्रचार करणे , 
बैठक घेणे , मतदान केंद्रांवर येणाऱ्या मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी कोणतेही कृत्य करण्यासाठी एकत्र जमणे व तसे कृत्य करू नये . 

( ४ ) शस्त्र परवाना धारकांनी त्यांची शस्त्रे मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आत घेऊन जाऊ नयेत . 

सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ -२ भिवंडी व परिमंडळ -४ उल्हासनगर अंतर्गत ग्रामपंचायत पोटनिवडणूक असलेल्या 
कार्यक्षेत्रातील मतदान केंद्र व मतमोजणी केंद्र हद्दीतील इमारतींच्या परिसरात दिनांक २० डिसेंबर २०२१ रोजी ००-०० पासून ते दिनांक २४ डिसेंबर 
२०२१ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अथवा मतमोजणी प्रक्रिया संपुष्टात येईपर्यंत अंमलात राहील . 

उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल . 
सदरचा आदेश दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजी माजे सही व शिक्यानिशी दिला आहे . 


. 


जय जीत सिंह , 


ठाणे शहर . 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


३ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / १२७ / २०२१.- ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
इत्यांदीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी वर्षाअखेर ( नुतन वर्ष आगमन ) , दिनांक ३ जानेवारी 

३ 
२०२२ रोजी सावित्रीबाई फुले जयंती , महिला मुक्तिदिन , दिनांक ९ जानेवारी २०२२ रोजी गुरु गोविंदसिंह जयंती असे सण / उत्सव संपन्न होणार 


आहेत ; 


सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 


. 


7 


त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 
आम्हास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा 
व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे . 

( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 
वाहून नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ , द्रव्य बाळगणे , बरोबर नेणे . 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 
( ५ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचांपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इ . कृत्ये . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने 

सूट 

दिलेली आहे . 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 
( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 


66 


2 


. 


सदर मनाई आदेश दिनांक २६ डिसेंबर २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ९ जानेवारी २०२२ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


जय जीत सिंह , 


ठाणे शहर , 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 
संदर्भ : ( १ ) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०२१ / प्र.क्र . १ / का -८ , 

दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ . 


आदेश 


. 


. 


क्रमांक विशा / ग्रा.प.नि. / पोटनिवडणूक / मनाई आदेश / ०७ / २०२१.- ज्याअर्थी संदर्भाधीन अ.क्र . १ मधील अधिसूचनेनुसार राज्य निवडणूक 
आयोगाने , सर्वोच्च न्यायालय येथील रिट याचिका क्र . ८४१/२०२१ , विशेष अनुमती याचिका १ ९ ७५६ / २०२१ व रिट याचिका क्र . १३१६/२०२१ मध्ये 
दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ रोजी मागासवर्ग प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण 
प्रवर्गातून भरण्यात याव्यात अशा दिलेल्या आदेशावरून राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहिर केलेला आहे . सदर 
निवडणुकीमध्ये ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ -२ भिवंडी अंतर्गत कोनगाव पो.स्टे . हद्दीत - गोवे ग्रामपंचायतीची पोटनिवडणूक होणार असून , 
आदर्श आचारसंहिता दिनांक २० डिसेंबर २०२१ रोजी पासून लागू झालेली असून , दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक ३ जानेवारी २०२२ या 
कालावधीत नामनिर्देशन पत्रे मागविणे व सादर करावयाचे आहेत . दिनांक ४ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी ११-०० वाजल्यापासून नामनिर्देशन पत्राची 
छाननी करण्यात येणार आहे . दिनांक ६ जानेवारी २०२२ रोजी दुपारी ३-०० वा.पर्यंत नामनिर्देशन पत्र मागे घेण्याचा व दुपारी ३-०० वा . नंतर निवडणूक 
चिन्ह नेमून देणे व अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणार आहेत . दिनांक १८ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी ७-३० वा . 
पासून ते सायंकाळी ५-३० वा पर्यंत मतदान होणार असून , दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ रोजी मतमोजणी ( मतमोजणीचे ठिकाण व वेळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने तहसिलदार निश्चित करतील त्यानुसार राहणार आहे . ) होणार आहे . दिनांक २४ जानेवारी २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत 
निवडणुकीच्या निकालाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची अंतिम दिनांक राहणार आहे . 

ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयात यापूर्वी वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये राजकीय स्पर्धेपोटी वादविवाद होऊन वेगवेगळ्या निवडणुकीच्या संबंधात 
दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत . ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये आपसात भांडणतंटे होऊन 
हातघाईवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . अशा प्रसंगी एखाद्या गटाकडून व्यक्तीकडून हत्याराचा दुरुपयोग होऊन गंभीर परिस्थिती निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्याकरिता ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील निवडणुकीच्या कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांनी शस्त्र 
बाळगण्यास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त आहे . 

त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थितीत मी , “ जय जीत सिंह ” पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ 
( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ -२ भिवंडी अंतर्गत कोनगाव पो.स्टे . हद्दीत 
गोवे या ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रामध्ये शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्र ताब्यात ठेवण्यास व बाळगण्यास मनाई करण्यात येत आहे . तथापि छाननी 
समितीने ज्यांना सूट दिलेली आहे , त्या शस्त्र परवानाधारकांना हा मनाई आदेश लागू होणार नाही . 

यापुढे असेही आदेश देण्यात येत आहे की , ज्या परवानाधारकांना या आदेशान्वये छाननी समितीने सूट दिलेली आहे , त्या परवानाधारकांनी 
आपली शस्त्रे निवडणूकीच्या कोणत्याही कार्यक्रमादरम्यान उदा.प्रचार , सभा , रॅली प्रसंगी जवळ बाळगू नये . 

प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकास आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने कलम १४४ ( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आला आहे . 

सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयक्तालयातील परिमंडळ -२ भिवंडी अंतर्गत कोनगाव पो.स्टे . हददीत - गोवे या ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात तसेच 
भिवंडी तहसील कार्यालय निवडणूकीचे स्ट्राँगरूम तसेच निवडणुकीशी संबंधित इतर कार्यालये या ठिकाणी दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ रोजी ००-०१ 
वा . पासून ते दिनांक २४ जानेवारी २०२२ रोजीचे २४-०० वा . पर्यत अंमलात राहील . 

उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शस्त्र परवानाधारकांवर भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल . 
सदरचा आदेश दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्यांने दिला आहे . 


" 


1 


जय जीत सिंह , 


ठाणे शहर , 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


५ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

, 
संदर्भ : ( १ ) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०२१ / प्र.क्र . १ / का -८ , 

दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ . 


आदेश 


. 


क्रमांक विशा / ग्रा.प.नि. / पोट - निवडणूक / मनाई आदेश / ०८ / २०२१.– ज्याअर्थी , संदर्भाधीन अ.क्र . १ मधील अधिसुचनेनुसार राज्य निवडणूक 
आयोगाने , सर्वोच्च न्यायालय येथील रिट याचिका क्र . ८४१/२०२१ , विशेष अनुमती याचिका १ ९ ७५६ / २०२१ व रिट याचिका क्र . १३१६/२०२१ मध्ये 
दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ रोजी मागासवर्ग प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण 
प्रवर्गातून भरण्यात याव्यात अशा दिलेल्या आदेशावरून राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहिर केलेला आहे . सदर 
निवडणुकीमध्ये ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ २ भिवंडी अंतर्गत कोनगाव पो . स्टे . हद्दीत - गोवे ग्रामपंचायतीची पोट - निवडणूक होणार 
असून आदर्श आचारसंहिता दिनांक २० डिसेंबर २०२१ रोजी पासून लागू झालेली असून , दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक ३ जानेवारी २०२२ या 
कालावधीत नामनिर्देशन पत्रे मागविणे व सादर करावयाचे आहेत . दिनांक ४ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी ११-०० वाजल्यापासून नामनिर्देशन पत्राची 
छाननी करण्यात येणार आहे . दिनांक ६ जानेवारी २०२२ रोजी दुपारी ३.०० वा.पर्यंत नामनिर्देशन पत्र मागे घेण्याचा व दुपारी ३-०० वा . नंतर निवडणूक 
चिन्ह नेमून देणे व अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणार आहेत . दिनांक १८ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी ७-३० वा . 
पासून ते सायंकाळी ५-३० वा . पर्यंत मतदान होणार असून , दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ रोजी मतमोजणी ( मतमोजणीचे ठिकाण व वेळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने तहसिलदार निश्चित करतील त्यानुसार राहणार आहे . ) होणार आहे . दिनांक २४ जानेवारी २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत 
निवडणुकीच्या निकालाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची अंतिम दिनांक राहणार आहे . त्याचप्रमाणे ठाणे ग्रामीण हद्दीतील मुळगाव व गोरेगाव 
ग्रामपंचायत पोट - निवडणुकीचे नामनिर्देशन फॉर्म मागविणे व सादर करणे , अशा स्वरूपाचे काम परिमंडळ -४ उल्हासनगर अंतर्गत अंबरनाथ पो.स्टे . 
हद्दीतील तहसिल कार्यालय अंबरनाथ या ठिकाणी होणार आहे ; 


ज्याअर्थी , नामनिर्देशनपत्रे स्विकारण्याच्या ठिकाणी निवडणूक संबंधाने राजकीय पक्ष आपआपले शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी नामनिर्देशनपत्र 
दाखल करते वेळेस मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येण्याची शक्यता आहे . सदर ठिकाणांच्या प्रांगणात कॉर्नर मिटींग , सभा , पत्रकार परिषद , इत्यादी सारखे 
कार्यक्रम निवडणूक संबंधाने घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अडथळा येऊन सदर ठिकाणची शांतता भंग 
होण्याची दाट शक्यता आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार अशा 
ठिकाणांच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजुकडील परिसरात कोणत्याही पक्षाचे / संघटनेचे पदाधिकारी / कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी किंवा इतर व्यक्ती 
यांना निवडणूक संबंधाने सभा / बैठक / पत्रकार परिषद आदी कार्यक्रम घेण्यास प्रतिबंध करीत आहे . त्याचप्रमाणे नामनिर्देशन अर्ज दाखल करणाऱ्या 
उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवार व त्याच्या सोबत दोन व्यक्ती यांनाच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कक्षामध्ये प्रवेश देण्यात 
येईल . त्याचप्रमाणे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास येणाऱ्या उमेदवारास नमूद ठिकाणच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजुकडील परिसरात फक्त 
तीन वाहने आणण्याची परवानगी देण्यात येत असून तीन पेक्षा अधिक वाहने सदर कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात आणण्यास प्रतिबंध घालण्यात 
येत आहे . 


वरील आदेशाचे कोणीही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास अशा व्यक्तीविरूद्ध भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ अन्वये कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 


सदर आदेश दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ रोजी ००-०१ पासून दिनांक ६ जानेवारी २०२२ रोजी २४-०० वा . पर्यंत अंमलात राहील . 

सदर आदेश शासकीय कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना तसेच शासकीय / निमशासकीय , निवडणूक कामाशी संबधित 
शासकीय / निमशासकीय , अधिकारी / कर्मचारी यांना लागू होणार नाही . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ रोजी ठाणे येथे जारी करण्यात आला आहे . 


जय जीत सिंह , 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


- 


7 


पोलीस आयुक्त कार्यालय , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक कोरोना / ओमिक्रॉन / मनाई आदेश / ५१५० / २०२१.- ज्याअर्थी , राज्य शासनाकडे गेल्या काही दिवसांमध्ये कोव्हिड -१ ९ पॉज्रिटीव्ह 
रूग्णांची तसेच ओमिक्रॉन बाधित रूग्णांची नोंद सातत्याने वाढत आहे , ही वाढ जागतिक स्तरावर अमेरिका आणि यूरोपातील देशात देखील होत 
आहे . राज्यामध्ये गेल्या काही दिवसांत ८८ ओमिक्रॉन कोव्हिड -१ ९ च्या रुग्णांची नोंद झाली आहे . शासनाच्या असेही निदर्शनास आले आहे की , दररोज 
१००० पेक्षा जास्त कोव्हीड -१ ९ रूग्णांची नोंद होत आहे . वरील वस्तुस्थिती विचारात घेता , राज्य शासनाने आर्थिक , सामाजिक , मनोरंजन व सांस्कृतिक 
क्षेत्रावरील निर्बंध घालण्याचे ठरविले आहे . राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष , तथा मुख्य सचिव , महाराष्ट्र 
राज्य मुंबई यांनी आपल्या अधिकारामध्ये , कोव्हिड -१ ९ विषाणूचा फैलाव होण्यास प्रतिरोध ( प्रतिबंध ) करण्यासाठी निर्बंध लावण्याच्या संबंधातील 
राज्य शासनाच्या यापुर्वीचे आदेशाचे अधिक्रमीत करून , सर्व आर्थिक , सांस्कृतिक , सामाजिक , क्रीडा व मनोरंजनविषयक क्षेत्रातील कार्याना कोव्हिड 
१ ९ सार्वजनिक साथीचे रोग येण्यापूर्वी , विविध स्थानिक किंवा इतर सक्षम प्राधिकरणांनी ठरविलेल्या सर्वसाधारण वेळानुसार शर्तीना अधीन राहून 
बंधनाबाबत आदेश निर्गमीत केले आहेत ; 


( २ ) ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र.डीएमयु / २०२० / सीआर.९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ नुसार 
सुधारीत आदेश निर्गमित केले आहेत . त्याअनुषंगाने येणाऱ्या नाताळ सण , नवीन वर्षाचा स्वागत समारंभ , लग्न समारंभ कार्यक्रम आणि इतर सणांच्या 
वेळेस मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणे अपेक्षित आहे . त्याअनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता , कलम १४४ खालील 
तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस , खालील व्यक्ती , आस्थापना यांना उद्देशून यापुर्वी पारीत केलेल्या सर्व मनाई आदेशांना अधिक्रमीत करून सुधारित मनाई 
आदेश निर्गमित करणे आवश्यक असलेबाबत माजी खात्री झालेली आहे . 

( ३ ) ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन , राजपत्र असाधारण भाग -१ मध्य उप - विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र . ४ मधील 
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चा -क . एमएससी -१२७४ / व्ही - एफ मधील आदेशाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( II - १ ९ ७४ ) चे कलम 
२१ अन्वये आमची विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत . 
( ४ ) त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल 

, 
१ ९ ७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी , म्हणून ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता , कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र . डीएमयु / २०२० / सीआर.९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ नुसार निर्गमित केलेले 
खालील आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये दिनांक २५ डिसेंबर २०२१ चे ००-०१ पासून पुढील आदेशापर्यंत पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू 
करीत आहे . 


( A ) नाताळ सणा दरम्यान गृह खात्याकडून प्राप्त झालेले परिपत्रक RLP - 1221 / Pra.Kra.280 / Visha 1 B अन्वये दिलेल्या 
सूचनांचे पालन करण्यात यावे . 


( B ) लग्न समारंभा दरम्यान बंदिस्त जागा , ( जसे विवाह सभागृह , बॅन्क्वेट इ . ) जिथे उपस्थित राहणाऱ्या लोकांची हालचाल मर्यादित असते 
अश्या ठिकाणी एकूण उपस्थितांची संख्या कोणत्याही क्षणी १०० पेक्षा अधिक होणार नाही आणि मोकळ्या जागेत २५० किंवा त्या जागेच्या क्षमतेच्या 
२५ % यापैकी जी कमी असेल ती संख्या . 


( C ) सामाजिक राजकीय किंवा धार्मिक कार्ये तसेच मेळाव्यांच्या बाबतीत , जेथे उपस्थितांची उपस्थिती ही सामान्यतः संपूर्ण कार्यक्रमात सतत 
असते . अश्या ठिकाणी उपस्थितांची एकूण संख्या ही देखील बंदिस्त जागेप्रमाणे १०० आणि मोकळ्या जागेसाठी २५० किंवा त्या जागेच्या क्षमतेच्या 
२५ % यापैकी जी कमी असेल ती संख्या . 

( D ) वर नमूद केलेल्या श्रेण्यांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या इतर कार्यक्रमांच्या बाबतीत , बंदिस्त जागा ज्यामध्ये बैठक व्यवस्था निश्चित आणि 
स्थावर आहेत अश्या ठिकाणी उपस्थितांची एकूण संख्या परवाना / परवानगी प्राधिकरणाने घोषित केलेल्या क्षमतेच्या ५० % पेक्षा जास्त नसावी आणि 
ज्याठिकाणी बैठक व्यवस्था अनिश्चित आणि जंगम आहेत अश्या ठिकाणाच्या क्षमतेच्या २५ % पेक्षा जास्त नसावी . सदर कार्यक्रम मोकळ्या जागेत 
असल्यास परवाना / परवानगी प्राधिकरणाने घोषित केलेल्या क्षमतेच्या २५ % पेक्षा जास्त नसावी . 


( E ) क्रिडा कार्यक्रम / स्पर्धांच्या बाबतीत आयोजित केलेल्या ठिकाणी प्रेक्षकांची बैठक व्यवस्थेची क्षमता ही २५ % पेक्षा जास्त नसावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


( F ) इतर कोणत्याही प्रकारच्या मेळाव्यांच्या बाबतीत , जे वर सूचीबद्ध केलेल्या कोणत्याही श्रेणीमध्ये येत नाहीत , DDMA अश्या 
मेळाव्याला उपस्थित राहणाऱ्या व्यक्तींची कमाल मर्यादा ठरवेल . आदेश क्र . DMU / 2020 / CR92 / DisM - 1 , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ च्या 
संदर्भान्वये दिलेल्या कमाल मर्यादेच्या टक्केवारीच्या आदेशाचा भंग न करता उपस्थिती ठेवावी . 


. 


( G ) वरील निर्देशांच्या व्यापकतेचा पूर्वग्रह न ठेवता , हे स्पष्ट केले आहे की , रेस्टॉरन्ट्स , व्यायाम शाळा , स्पा , सिनेमागृह आणि नाटयगृह हे 
परवाना / परवानगी प्राधिकरणाने घोषित केलेल्या क्षमतेच्या ५० % वर कार्यरत राहतील . या आस्थापनांनी परवाना / परवानगी प्राधिकरणाने मंजुरी 
दिलेली एकूण क्षमता व त्याची ५० % क्षमता ठळकपणे घोषित करावी . 

( H ) संपूर्ण राज्यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी रात्रौ ० ९ -०० ते सकाळी ०६-०० वाजेपावेतो ५ पेक्षा अधिक लोकांच्या एकत्र येण्यावर बंदी 
घालण्यात आली आहे . 


( I ) या निर्देशानुसार स्पष्टपणे समाविष्ट नसलेल्या बाबतीत , DDMA सामान्यतः या तत्वांचे पालन करून किंवा स्थानिक परिस्थितीच्या 
आधारावर योग्य ते निर्बध ठरवू शकते . अश्या परिस्थितीत निर्बंध घालण्यापूर्वी DDMA सार्वजनिकरीत्या जाहीर सूचना देईल . 

( J ) DDMA स्थानिक परिस्थिती पाहून त्यांना योग्य वाटल्यास सार्वजनिकरीत्या जाहीर सूचना देऊन अधिक कठोर निबंध लावू शकतील . 

( K ) या आदेशामध्ये नमूद नसलेले इतर निर्बंध हे आदेश क्र . DMU / 2020 / CR 92 / DisM - 1 , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ च्या 
संदर्भान्वयेच्या आदेशानुसार लागू राहतील . 

( L ) हा आदेश दिनांक २५ डिसेंबर २०२१ च्या ००-०० वाजता पासून लागू होतील . 


( ५ ) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . 


( ६ ) उपरोक्त ठिकाणे / कार्यक्रम येथील संबंधित ट्रस्टी व आस्थापना व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापुर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य 
नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . 
याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो.उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे 
सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

( ७ ) सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २५ डिसेंबर २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


जय जीत सिंह , 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / ५४५१ / सन २०२१.– रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा व मुख्यालय सोडणेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


दिनांक ६ डिसेंबर 
२०२१ ते दिनांक ९ 


श्रीमती आर . एस . गोसावी , ५४ दिवस 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश अर्जित 
( क . स्तर ) व 

रजा . 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 
रत्नागिरी . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक ५ डिसेंबर २०२१ श्रीमती पी . एस . गोवेकर , 
रोजीची सुट्टी . 

५ वे सह दिवाणी 
दिनांक ४ डिसेंबर २०२१ न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
रोजीचे कार्या . वेळेनंतरपासून न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 
ते दिनांक १० डिसेंबर २०२१ रत्नागिरी . 
रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


डिसेंबर २०२१ 


चार दिवस 


अर्जित रजा . 


. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेलेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ . 


आर . एम . चौत्रे , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२ / ५५६८ / सन २०२१.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . संदर्भ क्र . ३ चे आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा संदर्भ क्र . २ २ 
चे अर्जातील विनंतीप्रमाणे रद्द करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 

श्रीमती जे . जे . माने , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०२१ दिवाणी न्यायाधीश 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपासून 
क . स्तर व 
ते दिनांक ८ डिसेंबर २०२१ न्यायदंडाधिकारी , वर्ग -१ , 

८ 
चे का . वेळेपूर्वीपर्यंत . चिपळूण . 


( २ ) 
श्रीमती बी . ए . दुर्गवडे , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , 


१ 


९ ४ दिवस 
अर्जित 


दिनांक ४ डिसेंबर 
२०२१ ते दिनांक ७ 


रजा . 


डिसेंबर २०२१ 


चार दिवस 


वर्ग -१ , गुहागर . 


अर्जित रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 


नोंदणी अधिसूचना 


> 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६५२ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , रॉयल गार्डन बिल्डींग नं . ३ को.ऑप. हौसिंग सोसायटी 
लि . सर्वे नं .४३ / ४ , बोईसर - तारापूर रोड , कुरगांव , ता . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / 
१४४८ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६६४ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , ओम सदगुरु को ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . सर्वे 
नंबर . १२५/३ , १२/३ प्लॉट नंबर . ०२ , व्हिलेज- टेंभोडे पालघर ( प ) . 
ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी. / ( टि.सी . ) / १४५० / २०२१-२०२२ / सन २०२१ दिनांक १३ 
डिसेंबर २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
करण्यात आले आहे . 


, 


“ 


" 


. 


पालघर , 
दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


नोंदणी अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 


2 


. 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६६१ / २०२१ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , ओम साई बिल्डींग ए -२ को - ऑप . हौ.सो.लि. , गट क्र . 
व उपविभाग ६२/०२ ( जुना सर्व्हे नं . ११२/०२ , मौजे खेरा , 
ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर /(पी.एल.आर)/ 
एच.एस.जी. / ( टि.सी . ) / १४४ ९ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ दिनांक १० 
डिसेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
करण्यात आले आहे . 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६६५ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , फिया ओरीयन विंग ए को . ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , प्लॉट नंबर . ४/५/६ आणि ७ , सर्व्हे नंबर . ७ ९ / २ पैकी १५६/२ 
पैकी , पालघर ( पूर्व ) , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / 
( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टी.सी . ) / १४५१ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ 
दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


" 


" 


“ 


" 


“ 


पालघर , 
दिनांक १० डिसेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


११ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 


7 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६५३ / २०२१ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , रॉयल गार्डन बिल्डींग नं . १ को . ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . सर्वे नं ४३/४ , बोईसर - तारापूर रोड , कुरगांव ता.जि.पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / 
१४४७ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६६७ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , श्री . दिलीप दत्तात्रय पाटकर , मुख्य प्रवर्तक , साई सिद्धी 
बी विंग को . ऑप.हौ.सो.लि. , सर्वे नं . २४६ , हिस्सा नं . - २ / १ , 
मौजे माकणे , सफाळे ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / 
( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी./ ( टि.सी . ) / १४५३ / २०२१-२०२२ / सन 
२०२१ दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


" 


“ 


पालघर , 
दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


2 


. 


7 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६६६ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , सरकार होम्स को ऑप . हौ.सो.लि. , प्लॉट नं १०६ , 
बिल्डींग नं . ०८ , टाईप जी , पहिला मजला धनसार , ता . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी./ ( टि.सी . ) / 
१४५२ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

१ 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


7 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ७१२ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , रिद्धी सिद्धी साई कृपा को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , गट नं . २१२ , रिद्धी सिद्धी पार्क , मौजे मनोर , ता . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / 
१४६८ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ दिनांक २० डिसेंबर २०२१ , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . 
२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
करण्यात आले आहे . 


" 


. 


“ 


" 


पालघर , 
दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक २० डिसेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ७१० / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , रिद्धी सिद्धी अमेया अपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , गट नं . २१२ , प्लॉट नं . ३ ते १४ व १६ ते २८ , रिद्धी 
सिद्धी पार्क , मौजे मनोर , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / 
( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १४६६ / २०२१-२०२२ / सन 
२०२१ , दिनांक २० डिसेंबर २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

, 
अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


7 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ७०५ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , बालाजी एन्क्लेव्ह को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . 
सर्वे नं . १०५३ ( जुना नं . ८३१ ) , हिस्सा नं . २ ( पार्ट ) , प्लॉट नं . २ 
आणि ३ , व्हीलेज माहीम , सुंदरम शाळेजवळ , गोकुर टाऊनशिप , 
माहीम रोड , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / 
( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १४६५ / २०२१-२०२२ / सन 
२०२१ , दिनांक २० डिसेंबर २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


“ 


" 


पालघर , 
दिनांक २० डिसेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक २० डिसेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ७११ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , श्री . प्रसाद धर्मदेव जाधव , मुख्य प्रवर्तक , रिद्धी सिद्धी 
साई दर्शन को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , गट नं . २१२ , प्लॉट नं . ३ 
ते १४ व १६ ते २८ , रिद्धी सिद्धी पार्क , मौजे मनोर , ता . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / 
१४६७ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक २० डिसेंबर २०२१ , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . 
२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
करण्यात आले आहे . 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६८२ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , ट्वीन स्टार को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्वे 
नं . १४० आणि १४८ पै , प्लॉट नं . १७ , १८ , १ ९ , व्हीलेज बेटेगांव , 
डी मार्ट समोर , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / 
( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १४५८ / २०२१-२०२२ / सन 
२०२१ , दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


7 


" 


“ 


" 


" 


पालघर , 
दिनांक २० डिसेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६८० / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , भैरव काँप्लेक्स , बिल्डींग नं . २ को . ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . बोईसर , सर्व्हे नं . ३२/२ ( जुना सर्व्हे नं . १५४ , हिस्सा 
नं . २ ) , व्हीलेज सरावली , ग्रामपंचातच्या मागे , बोईसर रोड , ता . जि . 
पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी . 

1. / 
( टि.सी . ) / १४५६ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६७८ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , भैरव काँप्लेक्स , बिल्डींग नं . ३ को . ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . बोईसर , सर्व्हे नं . ३२/२ ( जुना सर्व्हे नं . १५४ , हिस्सा 
नं . २ ) , व्हीलेज सरावली , ग्रामपंचातच्या मागे , बोईसर रोड , ता . जि . 
पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी./ 
( टि.सी . ) / १४५७ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 


" 


" 


. 


पालघर , 
दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


> 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


7 


2 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६७ ९ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , भैरव काँप्लेक्स , बिल्डींग नं . ए -१ को . ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . बोईसर , सर्व्हे नं . ३२/२ ( जुना सर्व्हे नं . १५४ , हिस्सा 
नं . २ ) , व्हीलेज सरावली , ग्रामपंचातच्या मागे , बोईसर रोड , ता . जि . 
पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी./ 
( टि.सी . ) / १४५५ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६८३ / २०२१ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , शिव रेसिडेन्सी टाईप बी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , गट नंबर ९ ७ पैकी , व्हिलेज - नांडोरे , ता . जि . पालघर , नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १४५४ / 
२०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 

आलेली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " 

गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
करण्यात आले आहे . 


“ 


११ 


“ 


" 


संस्था " 


66 


" 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 


अधिसूचना 


2 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी . ६ / सन २०२१ / SRAN 
CO / OW / २०२१ / ४८ ९ २३ . — सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून 
मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र वृंदावन एसआरए 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , न.भू.क्र . ५४ ( पार्ट ) , ५४/७० ते 
५४ / ९ ३ , किरोळ व्हिलेज , एन वॉर्ड , राम . जोशी मार्ग , भटवाडी , 
घाटकोपर ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०८४ या नावाने असून ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी. / १३२७४ / सन २०२१ , 
दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० 
( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक सनिकु / अ / मैत्रीपार्क गृह . / अधिसूचना / २०२१ / १८४५. 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , मैत्रीपार्क सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या . , कुडाळ , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग , संस्था 
नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / टिसी / ५८३ / सन २०२१ , 
दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


“ 


" 


" 


66 


" 


CG 


कुडाळ , 
दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ . 


यु . यु . यादव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कुडाळ , 

जि . सिंधुदुर्ग . 


मुंबई , 
दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ . 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक सहकारी संस्था 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक सनिकु / अ / पांडुरंग रेसि . गृह . / अधिसूचना / २०२१ / १८५७. 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , पांडुरंग रेसिडेन्सी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , कुडाळ , ता . कुडाळ , 

जि . सिंधुदुर्ग , 
संस्था नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / टिसी / ५८४ / सन 
२०२१ , दिनांक २० डिसेंबर २०२१ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिकु / अ / प्रफुल्ल आनंदवन गृह . / अधिसूचना / २०२१ / 
१७३२.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 

प्रफुल्ल 
आनंदवन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , पिंगुळी , ता . कुडाळ , 
जि . सिंधुदुर्ग , संस्था नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / 
टिसी / ५८२ / सन २०२१ , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ ने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
' गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


“ 


“ 


“ 


“ 


" 


. 


११ 


यु . यु . यादव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 


कुडाळ , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ . 


यु . यु . यादव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 


. 


कुडाळ , 
दिनांक २० डिसेंबर २०२१ . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी - विभाग , मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 


नोंदणीची अधिसूचना 


7 


7 


क्रमांक सनिकु / अ / चैतन्य आनंदवन गृह . / अधिसूचना / २०२१ / 
१७३०.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , चैतन्य आनंदवन 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , पिंगुळी , ता . कुडाळ , 
जि . सिंधुदुर्ग , संस्था नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / 
टिसी / ५८१ / सन २०२१ , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ ने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - पी / एचएसजी / टिसी / १६१०७ / २१-२२ / सन 
२१ / २८३ ९.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसुचित करीत आहे की , जेएमडी वर्धम को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , प्लॉट बेरींग सिटीएम नं . १०६ , १०७ आणि १०८ , ऑफ व्हिलेज 
मालाड ( दक्षिण ) , मामलतदारवाडी क्रॉस रोड नं . ४ , मालाड ( पश्चिम ) , 
मुंबई ४०० ०६४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” 
असे करण्यात आले आहे . 


. 


“ 


" 


११ 


. 


“ 


" 


प्रतिक पोखरकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

पी - विभाग , मुंबई . 


कुडाळ , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ . 


यु . यु . यादव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक सनिकु / अ / सिंधुनगरी को . ऑप . / अधिसूचना / २०२१ / 
१७२४.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , सिंधुनगरी 
को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . ओरोस , सिंधुदुर्गनगरी , ता . कुडाळ , 
जि . सिंधुदुर्ग , संस्था नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / 
टिसी / ५८० / सन २०२१ , दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ ने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पूर्व विभाग , मुंबई 

यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एचई / एचएसजी / टिसी / १६२ ९ ६ / २१-२२ / 
२०२१ / १२५२.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पूर्व विभाग 
मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
गोल्डन हाईट्स वाकोला को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सीटीएस 
नं . ३७ ९९ - ओ , गोल्डन हाईट्स , शिवाजी नगर रोड , वाकोला ब्रिज 
जवळ , व्हिलेज कोलेकल्याण , सांताक्रूज्र ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५५ 
नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचई / एच.एस.जी ./ ( टिसी ) / १६२ ९ ६ / 
२०२१-२०२२ / २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


“ 


" 


" 


. 


यु . यु . यादव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 


मुंबई , 
दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ . 


व्हि . व्हि . पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच - पूर्व विभाग , मुंबई . 


कुडाळ , 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , बी विभाग , मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक मुंबई / निवडणूक / रिटेलग्रेनडिलर्स / अध्यासी / २८४७ / २०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ७३ अअअ 
( ५ अ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी सुदाम काठे , 
प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , बी विभाग , मुंबई , द रिटेल ग्रेन डिलर्स को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी 
लिमिटेड या संस्थेचे खालील नमुद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या मतदार संघातून सन २०२०-२०२१ ते सन २०२५-२०२६ या 
पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी यथोचितरित्या गठीत झाल्याचे जाहिर करीत आहे . 


अ.क्र . 


पत्ता 


उमेदवारांचे नाव 

( २ ) 


मतदारसंघ 

( ४ ) 


( ३ ) 


१ श्री . छेडा रमणीकलाल जाधवजी 


7 


२ श्री . देढीया निलेश हरशी 


३ श्री . गाला हसमुख भवानजी 


४ श्री . सावला खिमजी धारशी 


. 


५ श्री . शाह दिनेश जेठालाल 


६ श्री . धरोड पियुष तलकशी 


७ श्री . शाह / छेडा लक्ष्मीचंद रामजी 


८ श्री.विसरीया विपुल विरचंद 


११०२ / आराध्य सिग्नेचर , डॉ.बी.ए.रोड , गांधी मार्केटसमोर , सर्वसाधारण 
सायन ( प . ) , मुंबई -२२ 
ए -५०२ , ॲकोर्ड बिल्डींग , डॉ . चरत सिंग कॉलनी , अंधेरी- सर्वसाधारण 
कुर्ला रोड , संगम सिनेमाजवळ , अंधेरी पुर्व , मुंबई - ९ ३ 
२ ९ / ३ , जमीला बिल्डींग , गणपतराव कदम मार्ग , लोअर परेल , सर्वसाधारण 
मुंबई -१३ 
पुनम पार्क , बी / ४ विंग , ६०२ , ६ वा माळा , इंडस्ट्रिल इस्टेट रोड , सर्वसाधारण 
लालबाग , परेल , मुंबई -१२ 
६/७/८ , रामनिवास , हनुमान रोड , लुप मोबाईल गॅलरीसमोर , , सर्वसाधारण 
प्लॉट नं .६७ , विलेपार्ले पुर्व , मुंबई -५७ 
ए / ७ , लक्षलाभ सीएचएस , कार्टर रोड नं . ३ , साईधामजवळ , सर्वसाधारण 
बोरीवेली पुर्व , मुंबई -६६ 
न्यु बाडावाला बिल्डींग नं . ६ , रुम नं . ३/३५ , घोडपदेव रोड , 
, 

सर्वसाधारण 
डी . पी . वाडी , घोडपदेव , मुंबई .३३ 
डी / ८५ , दुसरा माळा , छाडवा नगर , मॅच फॅक्टरी - लेन , सर्वसाधारण 
एच . पी . के . मार्ग , कुर्ला ( प ) , मुंबई -७० 
६०१ , गिरनार बिल्डींग , ६ ९ , ताडदेव रोड , फिल्म सेंटरसमोर , सर्वसाधारण 
ताडदेव , तुलसीवाडी , मुंबई -३४ 
रुम नं .१ ९ , २ रा माळा , ४० , पंचाईत वाडी , कबुतर 

सर्वसाधारण 
खानाजवळ , भुलेश्वर , काळबादेवी , मुंबई -२ 
६/१ , अग्रवाल नगर , डॉ . आंबेडकर रोड , फाईव्ह गार्डनजवळ , सर्वसाधारण 
माटुंगा , मुंबई -१ ९ . 
प्लॉट नं . २०/४ , फ्लॅट नं . ८ , पहिला माळा , अग्रवाल भवन , सर्वसाधारण 
आर . ए . के . रोड , वडाळा ( प ) , मुंबई -३१ 
८०१ , पार्श्व पदम , ८ वा माळा , ए विंग , मुथालिया रेसीडन्सी , सर्वसाधारण 
दत्ताराम लाड मार्ग , काळाचौकी , मुंबई -३३ 
२३ वा माळा , ए / २३०२ , नाथानी हाईट्स , डॉ . डी . बी . मार्ग , सर्वसाधारण 
मुंबई सेट्रल स्टेशनसमोर , मुंबई सेंट्रल , मुंबई -८ 
२४ / ए , भाटीया भवन , आईएस शाळासमोर , द . स . बार्बेकर सर्वसाधारण 
मार्ग , गोखले रोड , दादर प . , मुंबई -२८ 
२२ / कल्याण बिल्डींग , रुम नं . २४ / पहिला माळा , कुंभार तुकडा , 

, 

सर्वसाधारण 
के . एम . ज्रव्हेरी मार्ग , सी . पी . टॅक , काळबादेवी , मुंबई -२ 


९ श्री . शाह जयंतीलाल चंपकलाल 


, 


१० श्री . छेडा राजेश प्रेमजी 


११ श्री . भेदा रश्मीकांत हिरजी 


१२ श्री . छेडा बंसीलाल मोरारजी 


१३ श्री . देढिया कल्याणजी मोनशी 


१४ श्री . गडा जयेश प्रेमजी 


१५ श्री . धरोड महेंद्र वसनजी 


१६ श्री . गाला चेतन रामजी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ श्रीमती गडा रिटा परेश 


महिला राखीव 


1 


२ श्रीमती शाह नेहा आशिष 


महिला राखीव 


महिला राखीव मतदार संघ 
८ / डी , परेरा सोसायटी , एम . व्ही , रोड , नटराज रुस्तमजी 
टॉवरसमोर , अंधेरी पुर्व , मुंबई -६ ९ 
पार्क अव्हेन्यु सोसायटी , फ्लॅट नं . ५०१ बी , 

, 
५ वा माळा , महात्मा फुले क्रॉस रोड , शिवसेना ऑफीसजवळ , 

विलेपार्ले पुर्व , मुंबई -५७ 
अनुसुचित जाती / अनुसुचित जमाती मतदार संघ 

रिक्त 
भटक्या विमुक्त जाती / जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग मतदार संघ 

रिक्त 
इतर मागासवर्गीय राखीव मतदार संघ 

रिक्त 


सदरचा आदेश आज दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


मुंबई , 
दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ . 


सुदाम काठे , 
प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी 


तथा 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , बी विभाग , मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


- 


क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का.क . १५६ / अधिप्रदान / २०२१ / ३२४१ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये 
प्रदत्त शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . सोपान शिंदे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी या आदेशान्वये साईलक्ष्मी ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोतवडे , ता . , जि . रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी / कर्मचाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल 
करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान 
करीत आहे . 


7 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ श्री . विश्वास दिनकर कार्यकर्ते 


विशेष वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


रत्नागिरी तालुका 


२ . 


" 


४ . 


" 


" 


अटी . 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ / ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ -३ ” “ अ -४ 

“ अ -४ ” व “ ब ” कर्जवसुलीची माहिती या 
कार्यालयास सादर करावी . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज ( लागू असल्यास ) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने 
शासकीय कोषागारात भरणा करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था 
स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना “ अ -१ ” “ अ -२ ” “ अ -३ ” व “ अ -४ ” मध्ये ठेवण्यात यावी . 

अ 
मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप.बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 

, 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्ज्रीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी साईलक्ष्मी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , कोतवडे , ता . , जि . रत्नागिरी ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


६ . 


७ . 


८ . 


. 


9 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज / आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर 
कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

१३. संस्थेच्या वसुली अधिकाऱ्याने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा 
घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे . 


. 


१४ . संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची ( Cost of process ) रक्कमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या 
( Cost of process ) रक्कमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे 

मुख्य 

कार्यकारी 
अधिकारी यांची राहील . 


१५ . वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केल्यास वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे 
अधिकार या कार्यालयास राहतील . 


. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ . 


डॉ . सोपान शिंदे , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


. 


- 


. 


पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक वि.शा / ओमायक्रॉन व्हेरीयंट ( कोरोना ) / मनाई आदेश / २०२१ / ७२००.- ज्याअर्थी , जगभरात गेल्या काही दिवसांमध्ये सर्वात वेगाने 
पसरणारा प्रकार म्हणून कोरोना विषाणुचा ओमिक्रॉन व्हेरीयंट समोर आला आहे . हे यु.एस.ए. आणि युरोप मधील अनेक देशांमध्ये प्रबळ असा प्रकार 
बनला आहे . राज्यात काही दिवसांत एकूण ८८ ओमिक्रॉन कोविड -१ ९ प्रकरणे नोंदली गेली आहेत . महाराष्ट्र राज्यात मागील एक आठवड्यापासून 
दररोज १,००० हून अधिक पॉझिटिव्ह कोविड -१ ९ केसेसची नोंद होत आहे . येत्या काही दिवसांत राज्यभरात लग्नसराई , इतर सण आणि नवीन वर्ष 
साजरे करण्याच्या पार्श्वभुमीवर नागरिकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे . राज्य शासनाने कोरोना विषाणु ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २ , ३ व ४ मधील 
तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे . 

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र . डीएमयु / २०२० / सीआर.९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ , अन्वये , 
आदेश लागू केलेला आहे . 

ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , पोलीस आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शासनाच्या क्र.पीआरओ -० ९ २० / प्रक्र . २१७ / विशा - २- फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त 
विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संदर्भ क्रमांक ०४ प्रमाणे शासनाने 

( 
निर्गमित केलेल्या आदेशास अधीन राहून मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयातील कोविड -१ ९ संसर्गास तात्काळ प्रतिबंधक उपाय योजना 
म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जनतेस , आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असले 
बाबत माझी खात्री झालेली आहे . 


- 


- 


त्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात मनाई आदेश पुर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक २५ डिसेंबर २०२१ रोजीचे 
रात्रौ ००-०१ वा . पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील . 


( १ ) बंदिस्त जागेच्या ठिकाणी आयोजित विवाह समारंभास जास्तीत जास्त १०० लोक आणि मोकळ्या जागेच्या ठिकाणी २५० लोक किंवा 
उपस्थिती मर्यादेच्या २५ टक्के यापैकी जी मर्यादा कमी असेल इतकेच लोक उपस्थित 

राहू 

शकतील . 


( २ ) सामाजिक , राजकीय , धार्मिक कार्यक्रम किंवा मेळाव्यात जेथे सर्वसाधारणपणे नागरिकांची सातत्याने उपस्थिती असेल अशा कार्यक्रमाकरिता 
बंदीस्त सभागृहात जास्तीत जास्त १०० लोक आणि मोकळ्या जागेच्या ठिकाणी २५० लोक किंवा उपस्थिती क्षमतेच्या २५ टक्के यापैकी जी मर्यादा 
कमी असेल इतकेच लोक उपस्थित राहू शकतील . 

( ३ ) उपरोक्त नमूद कार्यक्रमांव्यतिरीक्त इतर कार्यक्रमांकरिता उपस्थितांची संख्या बंदिस्त सभागृहाच्या ठिकाणी क्षमतेच्या ५० टक्के पेक्षा 
जास्त नसावी . खुल्या मैदानात क्षमतेच्या २५ टक्के पेक्षा जास्त नसावी . 

( ४ ) क्रिडा कार्यक्रम व स्पर्धांकरिता उपस्थित प्रेक्षकांची संख्या त्या ठिकाणच्या आसन क्षमतेच्या २५ टक्के पेक्षा जास्त नसावी . 

( ५ ) परवानगी / परवाना प्राधिकरणाने घोषित केल्याप्रमाणे उपहारगृहे , स्पा , चित्रपट व नाट्यगृहे , व्यायामशाळा या आस्थापना ५० टक्के क्षमतेने 
सुरू राहतील . उपहारगृह मालकांना एकूण आसन क्षमतेविषयी माहिती ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक राहिल . 

. 
( ६ ) सार्वजनिक ठिकाणी रात्रौ २१:०० ते सकाळी ०६:०० वाजेपावेतो ०५ पेक्षा जास्त इसमांना एकत्र येण्यास मनाई असेल . 

सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये , 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , पोलीस ठाणे , सहा . पोलीस आयुक्त 
तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


मिभाववि पोलीस आयुक्तालय . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , पोलीस आयुक्तालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 

, 


२१ 


> 


: 


पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या . / मनाई आदेश / २०२१ / ७१ ९०.– ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे तसेच 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ व १ जानेवारी २०२२ रोजी नवीन वर्षाच्या स्वागताच्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते . 

ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा. / अधि.प्रधान / आदेश / ३० / 
२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) 
चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत . 

मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड , काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर , 
अचोळे , वालीव , पेल्हार , नालासोपारा , तुळींज , विरार व अर्नाळा असे एकूण १५ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राहावी , समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 

त्याअर्थी वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी विजयकांत सागर पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जिवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे 

१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 
२ . दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजवणे . 
६ . सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही . 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 

लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
२ . प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
३ . सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 

सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 

पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
६ . सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाणे . 

सदर मनाई आदेश दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ रोजी चे ००-०१ वाजेपासून ते दिनांक ११ जानेवारी २०२२ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


४ . 


५ . 


७ . 


66 


१ . 


४ . 


५ . 


मिभाववि पोलीस आयुक्तालय , 
दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , पोलीस आयुक्तालय . 

, 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / ५७७३ / २०२१.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


. 


( १ ) 


१ 


६ ९ दिवस 


. 


ची सुट्टी 


अ . क्र . न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
रजा 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
श्रीमती एस . एस . मतकर , 

दिनांक २० डिसेंबर दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२१ श्रीमती आर . एस . गोसावी , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश अर्जित २०२१ ते दिनांक 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 

रजा . २ ९ डिसेंबर २०२१ दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , 

या दहा दिवसांची चे कार्या . वेळेनंतरपासून 

न्यायदंडाधिकारी , वर्ग -१ , 
वर्ग -१ , रत्नागिरी . 

ते दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ रत्नागिरी . 

चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


अजित रजा . 


. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / ५८०२ / २०२१.– रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २० डिसेंबर २०२१ श्रीमती जे . जे . माने , 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून दिवाणी न्यायाधीश 
ते दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ ( क . स्तर ) व 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . न्यायदंडाधिकारी , 

चिपळूण . 


१ 


९ ० दिवस 
अर्जित 


श्रीमती बी . ए . दुर्गवडे , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , 


दिनांक २० डिसेंबर 
२०२१ ते दिनांक 
२२ डिसेंबर २०२१ 
पर्यंत ३ दिवस 


रजा . 


वर्ग -१ , 


वर्ग -१ , गुहागर . 


अजित रजा . 


, 


रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २० डिसेंबर २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./2907/2021.- Shri A. M. Phadatare , Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg , is 
granted commuted leave ex - post - facto , for 03 days from 07/12/2021 to 09/12/2021 . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri A. M. Phadatare is reposted as Chief Judicial Magistrate , 
Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Shri A. M. Phadatare , 
would have been continued to an officiate as Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg had he not 
proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the administrative charge of the Court of the Chief Judicial 
Magistrate , Sindhudurg was already kept with Smt . A. B. Kurane , Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg 
at Oros and the charge of the remand work & urgent criminal matters of the Court of the Chief 
Judicial Magistrate , Sindhudurg was already kept with Smt . A. J. Bachulkar , Civil Judge ( J.D. ) & 
J.M.F.C. , Kudal . 

The Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg is directed to submit joining report to this office , 
in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 


Contents of this order be communicated to the officer concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 10th December 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


२५ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ६२४१ / २०२१.– श्रीमती पी . एस . जी . चाळकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क , स्तर , अलिबाग यांची दिनांक २० डिसेंबर 

३ 
२०२१ ते २४ डिसेंबर २०२१ अशी ०५ दिवसांची अर्जित रजा मागील रविवार दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२१ , व पुढील चौथा शनिवार दिनांक २५ 
डिसेंबर २०२१ व रविवार , दिनांक २६ डिसेंबर २०२१ रोजीस जोडून , दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . नंतर ते दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ 
रोजीच्या का . वे . पुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती . पी . एस . जी . चाळकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अलिबाग , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती . पी . एस . जी . चाळकर , हे जर उपरोक्त 

हे 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अलिबाग हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . नंतर ते दि . २२ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती 
एस . व्ही . घारगे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , अलिबाग यांजकडे राहील . 

दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पासून ते दि . २३ डिसेंबर २०२१ रोजीची का . वे . संपेपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती 
ए . व्ही . मोहिते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क , स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , अलिबाग यांजकडे राहील . 

दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . नंतर पासून ते दि . २७ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती एस . एस . पिंगळे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 


. 


विभा प्र . इंगळे , 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


- 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ६२१२ / २०२१.- श्रीमती अ . अ . गोडसे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , पनवेल यांची दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ ते १३ 
नोव्हेंबर २०२१ रोजीची ०३ दिवसांची परावर्तित रजा पुढील दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुटटीला जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर 
करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती अ . अ . गोडसे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , पनवेल 

म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती अ . अ . गोडसे हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते , तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्रीमती अ . अ . गोडसे हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


- 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


- 


7 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ६२६७ / २०२१.- श्री . आर . एस . भाकरे , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल यांची दिनांक २० डिसेंबर २०२१ ते दिनांक २४ 
डिसेंबर २०२१ अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२१ रोजीचा रविवार तसेच दिनांक २५ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या 
नाताळच्या व दिनांक २६ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ का . वे . नंतर पासून ते दिनांक २७ डिसेंबर 
२०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर . एस . भाकरे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . एस . भाकरे , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर . एस . भाकरे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरीत करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ का . वे . नंतर ते दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम . ए . 
आनंद , जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल यांजकडे राहील . 

दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ का . वे . नंतर पासून ते २४ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . जी . 
अस्मर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल यांजकडे राहील . 

दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ का . वे . पूर्वीपासून ते २७ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . अ . य . 
थत्ते , जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 


- 


आर . 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ . 


अशोककुमार बी . भिल्लारे , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ६४१५ / २०२१.- श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ 
ची १ दिवसांची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरीत करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . वाय . थत्ते , जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ६४१३ / २०२१.- श्रीमती पी . एन . पठाडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर उरण , यांचा दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ व 

. क 
१८ डिसेंबर २०२१ अशी दोन दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजीचे अर्जित रजेस जोडून व पूढील 
दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२१ रोजीचे रविवारच्या सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह मिळणेचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती पी . एन . पठाडे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती पी . एन . पठाडे , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या , तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती पी . एन . पठाडे , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरीत करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . बी . पोळ , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर उरण यांजकडे राहील . 


. 


1 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ . 


अशोककुमार बी . भिल्लारे , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ६४१२ / २०२१.- श्री . आर . जी . मलशेट्टी , जिल्हा न्यायाधीश -३ , रायगड - अलिबाग यांची १ ९ डिसेंबर २०२१ व दि . 
२० डिसेंबर २०२१ अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ रोजीचे अर्जित रजेस जोडून दिनांक 
२१ डिसेंबर २०२१ रोजीचे का.वे.पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर . जी . मलशेट्टी , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -३ , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . जी . मलशेट्टी , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -३ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर . जी . मलशेट्टी , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरीत करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ का वे.पू.पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . जे . जे . मोहिते , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 


. 


. 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ . 


अशोककुमार बी . भिल्लारे , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


- 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ६४१७ / २०२१.- श्रीमती . ए.व्ही.मोहिते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ 
व दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ अशी ०२ दिवसांची परावर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती ए . , 

व्ही . मोहिते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती ए . व्ही . मोहिते , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्रीमती ए . व्ही . मोहिते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी . एस . जी . चाळकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग 
यांजकडे राहील . 


> 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ . 


- 


- 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ६४१६ / २०२१ . – श्री . टी . एम . जहागीरदार , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव यांची 
दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक ०१ जानेवारी २०२२ रोजीची सहा दिवसाची अर्जित रजा , मागील दिनांक २५ डिसेंबर २०२१ रोजीचा चौथा 
शनिवार व दिनांक २६ डिसेंबर २०२१ रोजीचा रविवार व पुढील दिनांक २ जानेवारी २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून दिनांक २४ डिसेंबर 
२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०३ जानेवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्याची व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . टी . एम . जहागीरदार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यावर त्यांची अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव 
म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ६५ ( १ ) नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . टी . एम . जहागीरदार , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 

श्री . टी . एम . जहागीरदार , अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्यांच दराने वेतन काढणेत यावे . 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


२ ९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ६४१८ / २०२१.- श्री . अ . य . थत्ते , जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक ०३ डिसेंबर २०२१ ते १० डिसेंबर 
२०२१ अशी एकूण ०८ दिवसांची परावर्तित रजा , पुढील शनिवार दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ व रविवार दिनांक १२ डिसेंबर २०२१ रोजीचे सुट्टीस 
जोडून मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . अ . य . थत्ते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अ . य . थत्ते , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . अ . य . थत्ते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


. 


> 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


- 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर यांजकडून 


अधिसूचना 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक जि / भूसं / मुंश . / प्र.क्र .५ / एलएक्यू / एसआर / २०२१ / भूकर क्र . ६७१ धारावी विभाग.- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या मुंबई 
शहर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक- जि / भूसं / मु.श / प्र.क्र .५ / एलएक्यू / एसआर -२०२० / भूकर क्र . ६७१ धारावी 
विभाग , दिनांक १ ९ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली असून ती अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ , 
दिनांक गुरुवार ते बुधवार जानेवारी २८ - फेब्रुवारी ३ , २०२१ रोजीचे पृष्ठ क्रमांक २० ते २३ वर प्रसिद्ध झाली आहे . तसेच मराठी दैनिक वृत्तपत्र 

सामना ” यामध्ये दिनांक २२ जानेवारी २०२१ व इंग्रजी दैनिक वृत्तपत्र “ फ्री प्रेस जर्नल ” यामध्ये दिनांक २० जानेवारी २०२१ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची 
दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


66 


" 


" 


5 


याबाबत 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी मुंबई शहर यांची , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , 
खात्री पटली आहे , आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


- 


7 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


CG 


2 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या ( ग ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी आदेश क्र . उ.जि. / भू.सं. / मुं.श. / सीएसटी कुर्ला / १७ / २०२१ , दिनांक ११ जानेवारी २०२१ अन्वये उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
मुंबई शहर यांस पदनिर्देशित केले आहे . 


अनुसूची - एक 


- 


जमिनीचे वर्णन 


मौजे - धारावी , जिल्हा मुंबई 


अ.क्र . 


भुकर क्रमांक 


संपादनाखालील जमिनीचे क्षेत्र चौ.मी. 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


६७१ 


२००३.०० चौ.मी. 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


महाराष्ट्र नागरी वाहतूक प्रकल्प 

( २ ) 


( १ ) 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 


मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला रेल्वे प्रवासी वाहतुकीसाठी 


( ५ वी व ६ वी लाईन ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


३१ 


- 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत वर्णन 


अ.क्र . 


तपशील 
( २ ) 


( १ ) 


संपादन संस्था मध्य रेल्वे मुंबई , प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता तयार करण्यात आलेल्या 
धोरणानुसार पुनर्वसन करणार आहेत व त्याकरिता या संपादनाखालील क्षेत्रावरील झोपडपट्टी 
असल्याने मे . स्पार्क या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत सर्वेक्षण करून प्रमाणित पात्रता यादीनुसार पात्र 
रहिवासी / भाडेकरू / गाळेधारक यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन किलबर्न नाहूर ठिकाणी करण्यात 
येईल असे मध्य रेल्वे मुंबई , त्यांचेकडील क्र . DR / DRG / 5th & 6th lines / CSMT 
CLA / Land , दिनांक २७/०८/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये कळविले आहे . सदर पत्रासोबत सादर 
करण्यात आलेले मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , यांचेकडील क्र . सा.वि.क. / मुनापप्र 
२ बी / ६ वी लाईन / CSMT / २०२१ , दिनांक २३/०८/२०२१ अन्वये , निवासी झोपड्याच्या 
बदली , निवासी २२५ / २६ ९ चौ . फुटाची सदनिका वितरित करण्यात येणार आहे . तसेच अनिवासी 
झोपड्याच्या एकूण ७५० चौ.फूट क्षेत्रफळापैकी २२५ चौ.फूट निःशुल्क व उर्वरित क्षेत्रफळाची 
अनिवासी सदनिका चालू वर्षाच्या रेडीरेकनर दराने शुल्क आकारून वितरित करण्यात येणार 
आहे . या व्यतिरिक्त सामाजिक सुविधा म्हणून बालवाडी , सोसायटी ऑफिस व वेल्फेअर सेंटर 
देणे अनुज्ञेय असल्याबाबत नमूद आहे . 


चार 


अनुसूची 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


धारावी विभाग येथील भूकर क्र . ६७१ क्षेत्रफळ २००३.०० चौ.मी. मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला 
रेल्वे प्रवासी वाहतुकीसाठी ( ५ वी व ६ वी लाईन ) या प्रकल्पाच्या प्रयोजनासाठी संपादन होत आहे . 

तथापि भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ च्या तरतुदीला अधीन राहून मध्य रेल्वे मुंबई व मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण यांचेकडून अनुसूची -३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करणार आहेत . 


टीप.- उक्त जमिनीच्या नकाशांचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मुंबई शहर , पहिला माळा , डी.डी. बिल्डिंग , जुने जकात घर , फोर्ट , 

मुंबई ४०० ००१ व उप मुख्य अभियंता ( सी ) , दादासाहेब फाळके मार्ग , दादर ( पूर्व ) , मध्य रेल्वे मुंबई ४०० ०१४ या कार्यालयात 
निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


मुंबई शहर , 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ . 


राजीव निवतकर , 
जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


BY THE COLLECTOR OF MUMBAI CITY DISTRICT 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 

ACT , 2013 . 


" 


No. C / ACQ / Mum.city / CR.5 / LAQ / SR / 2021 C.S.No.671 Dharavi Division.- Whereas , the 
Collector of Mumbai City being an appropriate Government has , vide Notification , No.C / ACQ / 
Mum.city/CR.5/LAQ/SR/2020 C.S.No. 671 Dharavi Division , dated 19th January 2021 ( hereinafter 
referred to as the “ said Notification ” ) issued a Preliminary Notification in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in 
Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) ( hereinafter referred to 
as the “ said Act ” ) and published in Maharashtra Government Gazette dated 28th January - 3rd 
February 2021 ( K.D.S . ) - 1 on page No. 20 to 23 ( hereinafter referred to as the “ said Notification ” ) 
and published in daily Marathi News paper “ Samana ” on 22nd January 2021 and English News 
paper " The Free Press Journal ” on 20th January 2021 and thereby notified that the land more 
particularly described in Schedule I appended hereto is required or likely to be required for a 
public purpose more particularly specified in Schedule II ; 

And Whereas , the Collector of Mumbai City is satisfied , that the said land is needed to 
be acquired for the said public purpose ; and therefore , it is hereby declared under the provision 
of sub - section ( 1 ) of section 19 of the said Act , that the said land is needed for the said public 
purpose ; 

And Whereas , it is hereby declared that an area more particularly described in Schedule III 
is identified as the “ resettlement area ” for the purpose of rehabilitation and resettlement of the 
affected families ; and a summary of the rehabilitation and resettlement scheme is specified in 
Schedule IV . 


And Whereas , under clause ( g ) of section 3 of the said Act , the Collector being the appropriate 
Government is pleased to designate Deputy Collector ( Land Acquisition ) Mumbai City by Order 
No.D.C./acq/Mum.city/CST-Kurla/17/2021 , dated 11th January 2021 to perform the functions of a 
Collector under clause ( g ) of section 3 the said Act . 


Schedule - I 


- 


Description of Land 


Division - Dharavi 


District - Mumbai City 


- 


Sr. No. 

( 1 ) 


C. S. No. 

( 2 ) 


Area in Sq . Mtrs . 

( 3 ) 


1 


671 


2003.00 


Schedule - II 
Particulars of the nature of public purpose 


Name of the project 

( 1 ) 


Mumbai Urban Transport Project 

( 2 ) 


Particulars of Project 


Acquisition for the purpose of CSMT - Kurla 
Rail Passengers Transportation 
( 5th and 6th Line ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


३३ 


Schedule - III 


Description of Re - settlement Area 


Sr. No. 

( 1 ) 


Details 

( 2 ) 


1 


The Acquiring body Central Railway , Mumbai will 
rehabilitate the affected persons under the policy framed for 
Rehabilitation . The Central Railway , Mumbai by its letter no . 
DR / DRG / 5th & 6th lines / CSMT - CLA / Land dated 27/08/2021 
stated that , if there is slum on the land under the project , the 
NGO M / S SPARC will conduct a survey and prepare the 
certified eligibility list . The residents / tenants / hutment 
dwellers eligible under this list , shall be rehabilitated 
permanently at Kilburn , Nahur . The Central Railway Mumbai 
Stated that according to the Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority letter No. सा.वि.क. / मुंनापप्र -२ बी / ६ वी लाईन / 
CSMT / 2021 , dated 23/08/2021 , residential flat of 225/269 sq . ft . 
area will be allotted instead of residential hutment . And for 
non - residential hutment 225 sq . ft . area out of total 750 sq . ft . 
will be allotted free of cost and remaining non - residential area 
will be allotted by charging on it , as per ready reckoner rate of 
current year . Besides this , it is mentioned that nursery , society 
office , welfare centre will be permissible as social amenity . 


Schedule - IV 


( Summary of the rehabilitation and resettlement scheme ) 


The land of C.S.No. 671 of Dharavi Division , admeasuring area 
2003.00 sq.mtr . is being acquired for the purpose of CSMT - Kurla ( 5th 
and 6th Line ) Rail Passengers Transportation Project . 

However , as per the provisions of the Right to Fair Compensation 
and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement Act , 2013 , the Central Railway Mumbai and Mumbai 
Metropolitan Region Development Authority will rehabilitate the 
hutment dwellers as mentioned in the Scheduled - III . 


> 


> 


N.B.- A plan of the said land can be inspected at the office of Deputy Collector 

( Land Acquisition ) Mumbai City , 1st Floor , DD Building , Old Custom House , Fort , 
Mumbai 400 001 & Dy . Chief Engineer ( C ) , Dadasaheb Phalke Road , Dadar ( E ) , 
Mumbai 400 014 . 


Mumbai City , 
Dated 31st December 2021 . 


RAJEEV NIVATKAR , 
Collector , Mumbai City . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ५ 


३४ 


" 


CG 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक - जि / भूसं / मु.श / प्र.क्र .४ / एलएक्यू / एसआर / २०२१ / भूकर क्र .३ / ४ ९ ६ धारावी विभाग.- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या मुंबई 
शहर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक जि / भूसं / मु.श / प्र.क्र .४ / एलएक्यू / एसआर / २०२० / भूकर क्र . ४ ९ ६ धारावी 
विभाग दिनांक १ ९ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली असून ती अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ( को.वि.पु ) -१ , 
दिनांक गुरुवार ते बुधवार जानेवारी २८ - फेब्रुवारी ३ , २०२१ रोजीचे पृष्ठ क्रमांक १२ ते १५ वर प्रसिद्ध झाली आहे . तसेच मराठी दैनिक वृत्तपत्र 

महाराष्ट्र टाईम्स ” या मध्ये दिनांक २० जानेवारी २०२१ व इंग्रजी दैनिक वृत्तपत्र “ मिड डे ” यामध्ये दिनांक २० जानेवारी २०२१ रोजी प्रसिद्ध झाली 
आहे . व अधिसूचना क्रमांक जि / भूसं / मु.श / प्र.क्र .४ / एलएक्यू / एसआर / २०२१ , ३ / ४ ९ ६ धारावी विभाग , दिनांक ० ९ जुलै २०२१ अन्वये शुद्धीपत्रक 
काढण्यात आले असून सदर शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक ( को.वि.पु ) -१ दिनांक गुरुवार ते बुधवार जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ 
रोजीचे पृष्ठ क्रमांक १ ९ व २० वर प्रसिद्ध झाले आहे . तसेच मराठी दैनिक वृत्तपत्र “ महाराष्ट्र टाईम्स ” या मध्ये दिनांक १३ जुलै २०२१ व इंग्रजी दैनिक 
वृत्तपत्र “ मिड डे ” यामध्ये दिनांक १३ जुलै २०२१ रोजी प्रसिद्ध झाले आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी मुंबई शहर यांची , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत 
खात्री पटली आहे , आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या ( ग ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी आदेश क्र . उ.जि. / भू.सं. / मुं.श. / सीएसटी कुर्ला / १७ / २०२१ , दिनांक ११ जानेवारी २०२१ अन्वये उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
मुंबई शहर यांस पदनिर्देशीत केले आहे . 

अनुसूची - एक 
जमीनीचे वर्णन 


CG 


" 


मौजे - धारावी , जिल्हा मुंबई 


अ.क्र . 


भुकर क्रमांक 


संपादनाखालील जमिनीचे क्षेत्र चौ.मी 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


३ / ४ ९ ६ 


२८.०० चौ.मी. 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 

( १ ) 


मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प 

( २ ) 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 


मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला रेल्वे प्रवासी वाहतुकीसाठी 

( ५ वी व ६ लाईन ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


३५ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत वर्णन 


अ.क्र . 


तपशील 
( २ ) 


( १ ) 


१ 


संपादन संस्था मध्य रेल्वे मुंबई , प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसना करीता तयार करण्यात 
आलेल्या धोरणानुसार पुनर्वसन करणार आहेत व त्याकरीता या संपादनाखालील क्षेत्रावरील 
झोपडपट्टी असल्याने मे.स्पार्क या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत सर्वेक्षण करून प्रमाणित पात्रता यादीनुसार 
पात्र रहिवासी / भाडेकरु / गाळेधारक यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन किलबर्न नाहूर ठिकाणी करण्यात 
येईल असे मध्य रेल्वे मुंबई , त्यांचेकडील क्र . DNDRG / 5th & 6th lines / CSMT - CLA 
Land , दिनांक २७/०८/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये कळविले आहे . सदर पत्रासोबत सादर 
करण्यात आलेले मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , यांचेकडील क्र . सा.वि.क. / मुंनापप्र 
२ बी / ६ वी लाईन / CSMT / २०२१ , दिनांक २३/०८/२०२१ अन्वये , निवासी झोपड्याच्या 
बदली , निवासी २२५ / २६ ९ चौ . फूटाची सदनिका वितरीत करण्यात येणार आहे . तसेच अनिवासी 
झोपड्याच्या एकूण ७५० चौ.फूट क्षेत्रफळापैकी २२५ चौ.फूट निःशुल्क व उर्वरीत क्षेत्रफळाची 
अनिवासी सदनिका चालू वर्षाच्या रेडीरेकनर दराने शुल्क आकारुन वितरीत करण्यात येणार 
आहे . या व्यतिरिक्त सामाजिक सुविधा म्हणून बालवाडी , सोसायटी ऑफिस व वेल्फेअर सेंटर 
देणे अनुज्ञेय असल्याबाबत नमूद आहे . 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
धारावी विभाग येथील भूकर क्र .३ / ४ ९ ६ क्षेत्रफळ २८.०० चौ.मी. मुंबई सी.एस.एम. 

म.टी. ते कुर्ला 
रेल्वे प्रवासी वाहतुकीसाठी ( ५ वी व ६ लाईन ) या प्रकल्पाच्या प्रयोजनासाठी संपादन होत आहे . तथापी 
कोणीही झोपडीधारक विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करणेचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


टीप. 


उक्त जमिनीच्या नकाशांचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मुंबई शहर , पहिला माळा , डी.डी. बिल्डिंग , जुने जकात घर , फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१ व उप मुख्य अभियंता ( सी ) , दादासाहेब फाळके मार्ग , दादर ( पूर्व ) , मध्य रेल्वे , मुंबई ४०० ०१४ या कार्यालयात 
निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


मुंबई शहर , 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ . 


राजीव निवतकर , 
जिल्हाधिकारी , 
मुंबई शहर . 


7 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ अ 


३६ 


ş 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


BY THE COLLECTOR OF MUMBAI CITY DISTRICT 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 

Act , 2013 . 


- 


- 


No.C / ACQ / Mum.city / CR.4 / LAQ / SR / 2021 C.S.No.3 / 496 Dharavi Division.- Whereas , the 
Collector of Mumbai City being an appropriate Government has , vide Notification , No. C / ACQ / 
Mum.city/CR.4/LAQ/SR/2020 C.S.No.496 Dharavi Division , dated 19th January 2021 ( hereinafter 
referred to as the “ said Notification ” ) issued a Preliminary Notification in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in 
Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) ( hereinafter referred to 
as the " said Act " ) and published in Maharashtra Government Gazette dated 28th January - 3rd 
February 2021 ( K.D.S ) -1 on page No. 12 to 15 and published in daily Marathi News paper 
“ Maharashtra Times ” on 20th January 2021 and English News paper “ Mid day ” on 20th January 
2021 and by Notification No. C / ACQ / Mum.city / CR.4 / LAQ / SR / 2021 C.S.No.3 / 496 Dharavi Division , 
dated 09th July 2021 , Corrigendum has been issued and published in Maharashtra Government 
Gazette dated 29th July - 4th August 2021 ( K.D.S ) -1 on page No. 19 to 20 and published in daily 
Marathi News Paper “ Maharashtra Times ” on 13th July 2021 and English News Paper “ Mid day " 
on 13th July 2021 and thereby notified that the land more particularly described in Schedule I 
appended hereto is required or likely to be required for a public purpose more particularly specified 
in Schedule II ; 

And Whereas , the Collector of Mumbai City is satisfied , that the said land is needed to be 
acquired for the said public purpose ; and therefore , it is hereby declared under the provision of 
sub - section ( 1 ) of Section 19 of the said Act , that the said land is needed for the said public 
purpose ; 

And Whereas , it is hereby declared that an area more particularly described in Schedule III 
is identified as the " resettlement area ” for the purpose of rehabilitation and resettlement of the 
affected families , and a summary of the rehabilitation and resettlement scheme is specified in 
Schedule IV . 

And Whereas , under clause ( g ) of section 3 of the said Act , the Collector being the appropriate 
Government is pleased to designate Deputy Collector ( Land Acquisition ) Mumbai City by Order 
No.D.C./acq/mum.city/cst-kurla/17/2021 , dated 11/01/2021 to perform the functions of a Collector 
under clause ( g ) of section 3 the said Act . 


Schedule - I 


Description of Land 


Division - Dharavi 


District - Mumbai City 


Sr. No. 

( 1 ) 


C. S. No. 

( 2 ) 


Area in Sq . Mtrs . 

( 3 ) 


1 


3/496 


28.00 


Schedule - II 


Particulars of the nature of public purpose 


Name of the Project 

( 1 ) 


Mumbai Urban Transport Project 

( 2 ) 


Particulars of Project 


Acquisition for the purpose of CSMT - Kurla 
Rail Passengers Transportation 
( 5th and 6th Line ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


३७ 


Schedule - III 


Description of Re - settlement Area 


Sr. No. 

( 1 ) 


Details 

( 2 ) 


1 


- 


The Acquiring body Central Railway , Mumbai will 
rehabilitate the affected persons under the policy framed for 
Rehabilitation . The Central Railway , Mumbai by its letter no . 
DR / DRG / 5th & 6th lines / CSMT - CLA / Land , dated 27/08/2021 
stated that , if there is slum on the land under the project , the 
NGO M / S SPARC will conduct a survey and prepare the 
certified eligibility list . The residents / tenants / hutment 
dwellers eligible under this list , shall be rehabilitated 
permanently at Kilburn , Nahur . The Central Railway Mumbai 
Stated that according to the Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority letter No. सा.वि.क. / मुंनापप्र -२ बी / ६ वी लाईन / 
CSMT / 2021 , dated 23/08/2021 , residential flat of 225/269 sq . ft . 
area will be allotted instead of residential hutment . And for 
non - residential hutment 225 sq . ft . area out of total 750 sq . ft . 
will be allotted free of cost and remaining non - residential area 
will be allotted by charging on it , as per ready reckoner rate of 
current year . Besides this , it is mentioned that nursery , society 
office , welfare centre will be permissible as social amenity . 


Schedule - IV 


( Summary of the rehabilitation and resettlement scheme ) 


The land of C.S.No. 1/678 of Dharavi Division , admeasuring area 
260.34 sq . mtrs . is being acquired for the purpose of CSMT - Kurla ( 5th 
and 6th Line ) Rail Passengers Transportation project . 

However there is no displacement of any hutment dweller , the 
question of rehabilitation does not arise . 


N.B.- A plan of the said land can be inspected at the office of Deputy Collector 

( Land Acquisition ) Mumbai City , 1st Floor , DD Building , Old Custom House , Fort , 
Mumbai 400 001 & Dy . Chief Engineer ( C ) Dadasaheb Phalke Road , Dadar ( E. ) , 
Mumbai 400 014 . 


Mumbai City , 
Dated 31st December 2021 . 


RAJEEV NIVATKAR , 

Collector , 
Mumbai City . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


- 


" 


जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

. 
क्रमांक जि / भूसं / मुं.श. / प्र.क्र .६ / एलएक्यू / एसआर / २०२१ भूकर क्र . १/६७८ धारावी विभाग.- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या मुंबई 
शहर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक जि / भूसं / मुं.श. / प्र.क्र .६ / एलएक्यू / एसआर / २०२१ भूकर क्र . १/६७८ 
धारावी विभाग , दिनांक १ ९ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली असून ती अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक 
( को.वि.पु ) -१ , दिनांक गुरुवार ते बुधवार जानेवारी २८ - फेब्रुवारी ३ , २०२१ रोजीचे पृष्ठ क्रमांक १६ ते १ ९ वर प्रसिद्ध झाली आहे . तसेच मराठी दैनिक 

ते 
वृत्तपत्र “ लोकसत्ता ” यामध्ये दिनांक २० जानेवारी २०२१ व इंग्रजी दैनिक वृत्तपत्र “ दि इंडियन एक्सप्रेस ” यामध्ये दिनांक २० जानेवारी २०२१ रोजी 
प्रसिद्ध झाली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


. 


" 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी मुंबई शहर यांची , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत 
खात्री पटली आहे , आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


66 


, 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या ( ग ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी आदेश क्र . उ.जि. / भू.सं. / मुं.श. / सीएसटी कुर्ला / ३४ / २०२१ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०२१ अन्वये उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
मुंबई शहर यांस पदनिर्देशीत केले आहे . 


. 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


मौजे - धारावी , जिल्हा मुंबई 


अ.क्र . 


भूकर क्रमांक 


संपादनाखालील जमिनीचे क्षेत्र चौ.मी. 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


१/६७८ 


२६०.३४ चौ.मी. 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 

( १ ) 


मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प 

( २ ) 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 


मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला रेल्वे प्रवासी वाहतुकीसाठी 


( ५ वी व ६ लाईन ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


३ ९ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत वर्णन 


अ.क्र . 


तपशील 
( २ ) 


( १ ) 


१ 


संपादन संस्था मध्य रेल्वे मुंबई , प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरीता तयार करण्यात आलेल्या 
धोरणानुसार पुनर्वसन करणार आहेत व त्याकरिता या संपादनाखालील क्षेत्रावरील झोपडपट्टी 
असल्याने मे.स्पार्क या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत सर्वेक्षण करून प्रमाणित पात्रता यादीनुसार पात्र 
रहिवासी / भाडेकरु / गाळेधारक यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन किलबर्न नाहूर ठिकाणी करण्यात 
येईल असे मध्य रेल्वे मुंबई , त्यांचेकडील क्र . DR / DRG / 5th & 6th lines / CSMT - CLA 
Land , दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये कळविले आहे . सदर पत्रासोबत सादर 
करण्यात आलेले मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , यांचेकडील क्र . सा.वि.क. / मुंनापप्र 
२ बी / ६ वी लाईन / CSMT / २०२१ , दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ अन्वये , निवासी झोपड्याच्या 
बदली , निवासी २२५ / २६ ९ चौ . फुटाची सदनिका वितरित करण्यात येणार आहे . तसेच अनिवासी 
झोपड्याच्या एकूण ७५० चौ.फूट क्षेत्रफळापैकी २२५ चौ . फूट निःशुल्क व उर्वरित क्षेत्रफळाची 
अनिवासी सदनिका चालू वर्षाच्या रेडीरेकनर दराने शूल्क आकारून वितरित करण्यात येणार 
आहे . या व्यतिरिक्त सामाजिक सुविधा म्हणून बालवाडी , सोसायटी ऑफिस व वेल्फेअर सेंटर 
देणे अनुज्ञेय असल्याबाबत नमूद आहे . 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


धारावी विभाग येथील भूकर क्र . १/६७८ क्षेत्रफळ २६०.३४ चौ.मी. मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला 
रेल्वे प्रवासी वाहतुकीसाठी ( ५ वी व ६ लाईन ) या प्रकल्पाच्या प्रयोजनासाठी संपादन होत आहे . तथापि 
कोणीही झोपडीधारक विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करणेचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


टीप .. 


- 


उक्त जमिनीच्या नकाशांचे उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मुंबई शहर , पहिला माळा , डी.डी. बिल्डिंग , जुने जकात घर , फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१ व उप मुख्य अभियंता ( सी ) , दादासाहेब फाळके मार्ग , दादर ( पूर्व ) , मध्य रेल्वे मुंबई ४०० ०१४ या कार्यालयात 
निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


मुंबई शहर , 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ . 


राजीव निवतकर , 
जिल्हाधिकारी , 
मुंबई शहर . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


BY THE COLLECTOR OF MUMBAI CITY DISTRICT 


NOTIFICATION 


Right To FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 
ACT , 2013 . 


No.C / ACQ / Mum.city / CR.6 / LAQ / SR / 2021 C.S.No.1 / 678 Dharavi Division.— Whereas , the 
Collector of Mumbai City being an appropriate Government has , vide Notification , No. C / ACQ 
Mum.city/CR.6/LAQ/SR/2021 C.S.No.1 / 678 Dharavi Division , dated 19th January 2021 ( hereinafter 
referred to as the " said Notification ” ) issued a Preliminary Notification in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in 
Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) ( hereinafter referred to 
as the “ said Act ” ) and published in Maharashtra Government Gazette dated 28th January - 3rd 
February 2021 ( K.D.S ) -I on page No. 16 to 19 and published in daily Marathi News paper “ Loksatta ” 
on 20th January 2021 and English News paper “ The Indian Express ” on 20th January 2021 and 
thereby notified that the land more particularly described in Schedule I appended hereto is 
required or likely to be required for a public purpose more particularly specified in Schedule II ; 

And Whereas , the Collector of Mumbai City is satisfied , that the said land is needed to be 
acquired for the said public purpose ; and therefore , it is hereby declared under the provision of 
sub - section ( 1 ) of section 19 of the said Act , that the said land is needed for the said public purpose ; 

And Whereas , it is hereby declared that an area more particularly described in Schedule III 
is identified as the “ resettlement area ” for the purpose of rehabilitation and resettlement of the 
affected families ; and a summary of the rehabilitation and resettlement scheme is specified in 
Schedule IV . 


And Whereas , under clause ( g ) of section 3 of the said Act , the Collector being the appropriate 
Government is pleased to designate Deputy Collector ( Land Acquisition ) Mumbai City by Order 
No.D.C./acq/Mum.city/cst-kurla/34/2021 , dated 11th January 2021 to perform the functions of a 
Collector under clause ( g ) of section 3 the said Act . 


Schedule - 1 


Description of Land 
Division Dharavi District Mumbai City 


Sr. No. 

( 1 ) 


C. S. No. 

( 2 ) 


Area in Sq . Mtrs . 

( 3 ) 


1 


1/678 


260.34 


Schedule - II 
Particulars of the nature of public purpose 


Name of the project 

( 1 ) 


Mumbai Urban Transport Project 

( 2 ) 


Particulars of Project 


Acquisition for the purpose of CSMT - Kurla 
Rail Passengers Transportation 
( 5th and 6th Line ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


४१ 


Schedule - III 


Description of Re - settlement Area 


Sr. No. 

( 1 ) 


Details 

( 2 ) 


1 


The Acquiring body Central Railway , Mumbai will 
rehabilitate the affected persons under the policy framed for 
Rehabilitation . The Central Railway , Mumbai by its letter No. 
DR / DRG / 5th & 6th lines / CSMT - CLA / Land , dated 27th August 
2021 stated that , if there is slum on the land under the project , 
the NGO M / S SPARC will conduct a survey and prepare the 
certified eligibility list . The residents / tenants / hutment 
dwellers eligible under this list , shall be rehabilitated 
permanently at Kilburn , Nahur . The Central Railway Mumbai 
stated that according to the Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority letter No. सा.वि.क. / मुंनापप्र -२ बी / ६ वी लाईन / 
CSMT / 2021 , dated 23rd August 2021 , residential flat of 225 / 
269 sq . ft . area will be allotted instead of residential hutment . 
And for non - residential hutment 225 sq . ft . area out of total 
750 sq . ft . will be allotted free of cost and remaining non 
residential area will be allotted by charging on it , as per ready 
reckoner rate of current year . Besides this , it is mentioned 
that nursery , society office , welfare centre will be permissible 
as social amenity . 


- 


Schedule - IV 
( Summary of the rehabilitation and resettlement scheme ) 


The land of C.S.No. 1/678 of Dharavi Division , admeasuring area 
260.34 sq . mtrs is being acquired for the purpose of CSMT - Kurla ( 5th 
and 6th Line ) Rail Passengers Transportation project . 

However there is no displacement of any hutment dweller , the 
question of rehabilitation does not arise . 


N.B. – A plan of the said land can be inspected at the office of Deputy Collector 

( Land Acquisition ) Mumbai City , 1st floor , DD Building , Old Custom House , Fort , 
Mumbai 400 001 and Dy . Chief Engineer ( C ) Dada Saheb Phalke Road , Dadar ( E ) , 
Mumbai 400 014 . 


Mumbai City , 
Dated 31st December 2021 . 


RAJEEV NIVATKAR , 
Collector , Mumbai City . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) /L.W.1702 ( 12 ) /2021.- WHEREAS , considering necessity for the preservation 
of public peace and public safety in Brihan Mumbai . I , Chaitanya S. , Dy . Commissioner of Police 
( Operations ) , Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub - section ( 1 ) 
and ( 2 ) of section 37 read with sub - section ( 6 ) of section 2 and sub - section ( 2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act ( Mah . XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following Act throughout 
Brihan Mumbai for the period from 00.01 hours of 28/12/2021 to 24.00 hours on 26/01/2022 , 

1. ( a ) The Carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed guns , knives , 
sticks or lathis or any other article which is capable of being used for causing physical harm 
( violence ) , save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority , 

( b ) The carrying of any corrosive substance or explosives , 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles , 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof , 
( e ) The public utterance of cries , singing of songs , playing of music , 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic representations , and the preparation , 
exhibition or dissemination of pictures , symbols , placards or any other object or thing which may 
in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City , offend against decency or 
morality or undermine the security of or tend to overthrow the state . 

2. If any person goes armed with any such article or carries any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition , he / she shall be liable to be disarmed or 
the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him / her by any 
police officer , and the article , corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited 
to the State Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3/2 feet . 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned , 

( a ) Any investigation or legal proceedings may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by 
affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones , as well as publishing through media of whatever form available . 

Given under my hand and Seal on this 27th day December , 2021 at Mumbai . 


Greater Mumbai . 


CHAITANYA S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


४३ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.- Whereas , in exercise of powers conferred under 
Section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 read with enabling provisions of the National Disaster 
Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. 
DMU / 2020 / CR.92 / Dis M - 1 , Dated 27th November 2021 and 24th December 2021 , to take certain 
measures to prevent and contain the spread of Covid 19 virus ; 

2. Whereas , the Government of Maharashtra , issued fresh directions vide Notification No. 
DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated 30th December 2021 , amending the order vide Notification No. 
DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated 24th December 2021 , to take certain urgent measures to prevent 
and contain the spread of Covid19 virus ; 

3. Therefore , I , Chaitanya S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai , 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / s 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the order of the Commissioner of Police , Greater Mumbai , Dated 
23rd December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 
1951 ) , as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the Covid 19 
pandemic , in light of the increase in Covid 19 cases and the emergence of the new Covid 19 
variant “ Omicron " , with a view to prevent danger to human life , health or safety , and to curtail 
the transmission of the Covid 19 virus , do hereby prohibit any person from visiting beaches , open 
grounds , sea faces , promenades , gardens , parks or similar public places , from 5-00 P.M. to next 
day 5-00 A.M. No person shall violate the restrictions imposed on the maximum number of 
attendees in certain gatherings in the Notification No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated 30th 
December 2021 : 


( i ) In case of marriages , whether in enclosed spaces or open to sky spaces , the maximum 
number of attendees shall be restricted to 50 persons . 

( ii ) In case of any gathering or program , whether social , cultural , political or religious , 
whether in enclosed spaces or open to sky spaces , the maximum number of attendees shall be 
restricted to 50 persons . 

( iii ) In case of last rites , the maximum number of attendees shall be restricted to 20 persons . 

( iv ) All other existing instructions already in place shall continue to be in force till further 
orders . 

4. This order shall come into force , in the areas under the control of the Commissioner of 
Police , Greater Mumbai , from 13-00 Hrs . of 31st December 2021 and will remain in force till 24-00 
Hrs . of 15th January 2022 , unless withdrawn earlier . The earlier order u / s 144 CrPC , Dated 14th 
December 2021 , is hereby withdrawn . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and 
National Disaster Management Act , 2005 and other legal provisions as applicable . 

6. As the notice can not be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACSP and Zonal 
DCSP . 


Given under my hand and seal on this 31st day of December 2021 at Mumbai . 


Greater Mumbai . 


CHAITANYA S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


> 


> 


No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.— Whereas , in exercise of powers conferred under 
Section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 read with enabling provisions of the National Disaster 
Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification 
No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 13th April 2021 ( “ Break the Chain ” ) to take certain emergency 
measures to prevent and contain the spread of Covid19 virus and to enforce these measures 
throughout the state ; 

2. Whereas , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. DMU / 
2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated 21st April 2021 , 29th April 2021 , 12th May 2021 , 30th May 2021 , 
4th June 2021 , 25th June 2021 , 19th October 2021 , 27th November 2021 , 24th December 2021 and 
No. Corona 2021 / C.R.366 / Arogya - 5 , dated 2nd August 2021 , 11th August 2021 and 24th September 
2021 , to continue measures to prevent and contain the spread of Covid19 virus , and to extend or 
modify the restrictions that have been imposed from time to time ; 

3. Whereas , the Commissioner , Municipal Corporation of Greater Mumbai , has issued Order 
No. MCG / 8326 , Dated 24th December 2021 , directing that no New Year celebration programme / 
function / gathering / party / activity or happening in any closed or open space shall be allowed in 
municipal limits of Greater Mumbai , in order to tighten the measures to prevent and contain the 
rapid spread of Covid19 virus ; 

4. Therefore , I , Chaitanya S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai , 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / s 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the order of the Commissioner of Police , Greater Mumbai , Dated 
23rd December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 
1951 ) , as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the Covid19 
pandemic , in light of the increase in Covid 19 cases and the emergence of the new Covid 19 
variant “ Omicron ” , with a view to prevent danger to human life , health or safety , and to curtail 
the transmission of the Covid 19 virus , do hereby prohibit any New Year celebration / programmel 
function / gathering / party / activity or happening in any closed or open space including restaurants , 
hotels , banquet halls , bars , pubs , orchestras , resorts , clubs , rooftops etc. The trains , buses and 
private cars may ply as per the current guidelines and norms . 

5. This order shall come into force , in the areas under the control of the Commissioner of 
Police , Greater Mumbai , from 00-00 Hrs . of 30th December 2021 and will remain in force till 
24-00 Hrs . of 7th January 2022 , unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and 
National Disaster Management Act , 2005 and other legal provisions as applicable . 

7. As the notice can not be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACSP and Zonal 
DCsP . 


> 


Given under my hand and seal on this 29th day of December 2021 at Mumbai . 


Greater Mumbai . 


CHAITANYA S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


४५ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशा / कोरोना / ओमिक्रॉन / मनाई आदेश / ५२४० / २०२१.– ज्याअर्थी , राज्य शासानाकडे गेल्या काही दिवसांमध्ये कोव्हिड -१ ९ पॉझिटीव्ह 
रुग्णांची तसेच ओमिक्रॉन बाधित रुग्णांची नोंद सातत्याने वाढत आहे , ही वाढ जागतिक स्तरावर अमेरिका आणि यूरोपातील देशात देखील होत आहे . 
राज्यामध्ये गेल्या काही दिवसांत ८८ ओमिकॉन कोव्हीड -१ ९ च्या रुग्णांची नोंद झाली आहे . शासनाच्या असेही निदर्शनास आले आहे की , दररोज 
१००० पेक्षा जास्त कोव्हीड -१ ९ रुग्णांची नोंद होत आहे . वरील वस्तुस्थिती विचारात घेता , राज्य शासनाने आर्थिक , सामाजिक , मनोरंजन व सांस्कृतिक 
क्षेत्रावरील निर्बंध घालण्याचे ठरविले आहे . राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष , तथा मुख्य सचिव , महाराष्ट्र 
राज्य , मुंबई यांनी आपल्या अधिकारामध्ये , कोव्हिड -१ ९ विषाणूचा फैलाव होण्यास प्रतिरोध ( प्रतिबंध ) करण्यासाठी निबंध लावण्याच्या संबंधातील 
राज्य शासनाच्या यापुर्वीचे आदेशांचे अधिक्रमीत करून , सर्व आर्थिक , सांस्कृतिक , सामाजिक , क्रीडा व मनोरंजनविषयक क्षेत्रातील कार्यांना कोव्हिड 
१ ९ सार्वजनिक साथीचे रोग येण्यापूर्वी , विविध स्थानिक किंवा इतर सक्षम प्राधिकरणांनी ठरविलेल्या सर्वसाधारण वेळानुसार शतींना अधीन राहून 
बंधनाबाबत आदेश निर्गमीत केले आहेत ; 

( २ ) ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क.डीएमयु / २०२० / सीआर.९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ आणि 
क्र.डीएमयु / २०२० / सीआर.९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ नुसार सुधारीत आदेश निर्गमीत केले आहेत . त्याअनुषंगाने येणाऱ्या 
नवीन वर्षाचा स्वागत समारंभ , लग्न समारंभ कार्यक्रम आणि इतर सणांच्या वेळेस मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणे अपेक्षित आहे . त्याअनुषंगाने तात्काळ 
प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस , खालील व्यक्ती , आस्थापना यांना उद्देशून 
यापुर्वी पारित केलेल्या सर्व मनाई आदेशांना अधिक्रमीत करून सुधारित मनाई आदेश निर्गमित करणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली 


7 


7 


आहे ; 


. 


( ३ ) ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राज्यपत्र असाधारण भाग -१ मध्य उप - विभाग यांचे कडील अधिसूचना कमांक ३ मधील पान क्र .४ मधील 
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चा क्र . एमएससी -१२७४ / व्ही - एफ मधील आदेशाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( II - १ ९ ७४ ) चे कलम 
२१ अन्वये आमची विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत . 

( ४ ) त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ 
एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी , म्हणून ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( १ ) 
( ३ ) अन्वये महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र . डीएमयु / २०२० / सीआर.९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ नुसार निर्गमीत केलेले 
खालील आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ चे ००-०० पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू करीत आहे . 

( अ ) लग्न समारंभा दरम्यान बंदिस्त जागा , किंवा मोकळ्या जागेत एकूण उपस्थितांची कमाल संख्या ५० व्यक्ती इतकी मर्यादित 
राहील . 


( ब ) सामाजिक , राजकीय किंवा धार्मिक कार्ये तसेच मेळाव्यांच्या बाबतीत बंदिस्त जागा किंवा मोकळ्या जागेत 

एकूण 

उपस्थितांची 
संख्या ५० व्यक्ती इतकी मर्यादित राहील . 


( क ) अंतिम संस्काराच्या बाबतीत एकूण उपस्थितांची संख्या २० व्यक्ती इतकी मर्यादित राहील . 

( ड ) ठाणे पोलीस आयुक्तालयात पर्यटकांचे केंद्र किंवा अशा जागा ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय आकर्षित होवू शकतो 
( जसे 

समुद्र किनारे , खुले मैदान इत्यादी ) अशा ठिकाणी यापूर्वी दिलेल्या सुचना पुढील आदेशापावेतो अंमलात राहतील . 
( ५ ) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल . 

( ६ ) उपरोक्त ठिकाणे / कार्यक्रम येथील संबंधित ट्रस्टी व आस्थापना व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापुर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य 
नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश हा एकतर्फी काढण्यात आलेला 
आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो . उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर 
नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

( ७ ) सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


जय जीत सिंह , 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक बी -२ / ५६४४ / सन २०२१. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांनी दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र ज्युडिशियल अकॅडमी , उत्तान , ठाणे येथील 
आर्बिट्रेशन या विषयावरील ऑनलाईन प्रशिक्षणात सहभागी व्हावयाचे आहे . रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत 
येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


१७२ दिवस 
अर्जित 


दिनांक १६ डिसेंबर 
२०२१ ते दिनांक १८ 


श्री . डी . एल . निकम , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , 
व अति . सत्र 
न्यायाधीश खेड . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२१ श्री . ए . एस . आवटे , 
रोजीची सुट्टी . 

जिल्हा न्यायाधीश -१ 
दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ 

व अति . सत्र 
चे कार्या . वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २० डिसेंबर २०२१ 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रजा . 


डिसेंबर २०२१ 
तीन दिवस 
अर्जित रजा . 


. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेलेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


४७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक बी -२ / ५६७३ / सन २०२१. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा / मुख्यालय सोडणेचा अर्ज याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( ३ ) 


( ४ ) 


२०५ 


( १ ) 

( २ ) 
१ श्री . रा . म . चौत्रे , 

दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , 
रत्नागिरी . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२१ 

श्री . जी . जी . इटकळकर , 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ रत्नागिरी . 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


अर्जित 


ची सुट्टी . 


दिनांक २० डिसेंबर 
२०२१ ते दिनांक २२ 
डिसेंबर २०२१ 
पर्यंतची तीन दिवस 
अर्जित रजा . 


रजा . 


वरील न्यायीक अधिकारी यांनी रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील 
न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेलेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


2 


रत्नागिरी , 
दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १३-१९ , २०२२ / पौष २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक बी -२ / ५६४५ / सन २०२१.– रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


५० दिवस 


. 


अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
रजा 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ श्री . एस . एस . पचंडी , दिनांक २० डिसेंबर दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२१ 

श्रीमती पी . एस . जाधव , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , अर्जित २०२१ ते दिनांक २४ 

ची सुट्टी . 

सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) व 

रजा . डिसेंबर २०२१ 

दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 

चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग १ , खेड . 

अर्जित रजा . 

ते दिनांक २५ डिसेंबर २०२१ वर्ग १ , खेड . 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेलेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


पाच दिवस 


2 


रत्नागिरी , 
दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


